भूसंपादन अधिनियम, १८९४ च्या कलम १८ 
wists वाढीव मोबदला रक्कम अदा 
करणेबाबत. 

सीमा तपासणी नाका, रवाळा, ता. वरुड, 
जि.अमरावती. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.२६/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २० मार्च २०२३. 


वाचा :- 

१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. न्याखभ-२०१५/प्र.क्र.१३१/अर्थ-२, दि.०३.०६.२०१५ 
महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.४१/भाग-१/अ-४, दि.३०.११.२०१६ 
व समक्रमांकाचे शासन शुद्धीपत्रक दि.२३.०२.२०१७ 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२.०४.२०१८ 
मा. सह दिवाणी न्यायालय (व.स्त.), अमरावती यांचेकडील भुसंदर्भ क्र. 9) ३३०/२०१३, दिनांक 
२०.१०.२०२२ २) ३३१/२०१३, दिनांक ०४.०५.२०२२ ३) ३३२/२०१३, दिनांक १८.१०.२०२२ ४) 
333/2093, दिनांक १८.१०.२०२२ 4) ३३४/२०१३, दिनांक ०६.०५.२०२२ ६) ३३५/२०१३, 
दिनांक ०४.०५.२०२२ 9) ३३६/२०१३, दिनांक २०.१०.२०२२ रोजीचे न्यायालयीन आदेश. 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अमरावती यांचे पत्र क्र. जा.क्र. ४४४६/ आस्था/ प्रापका/ अमं/ 
२०२२, दिनांक १५.१२.२०२२. 
परिवहन आयुक्त, मुंबई यांचे पत्र क्र. पआ/ का-२ अ/सीतना-आर्धु/प्र.क्र.४५ -१२१७ /२०२३/ 
जा.क्र.२५०३, दिनांक 99.02.2023. 


व 


AN 
~~ 


= 


ल 
च्य 
ma 


mM 
~n 


प्रस्तावना :- 

सीमा तपासणी नाके आधुनिकीकरण व संगणकीकरण अंतर्गत सीमा तपासणी नाका, रवाळा, 
ता. वरुड, जि.अमरावती या सार्वजनिक प्रकल्पासाठी संपादीत केलेल्या जमिनीच्या संबंधात भूसंपादन 
अधिनियम, १८९४ च्या कलम १८ खालील भूसंदर्भ क्र. १ ३३०/२०१३, २) ३३१/२०१३, 3) ३३२/२०१३ 
४) ३३३/२०१३, ५) ३३४/२०१३, ६) ३३५/२०१३, ७) ३३६/२०१३ या प्रकरणी मा.सह दिवाणी न्यायाधिठा 
(वरिष्ठ स्तर), अमरावती यांनी दिलेल्या न्यायनिवाड्यानुसार वाढीव मोबदला अदा करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या संपादक संस्थेच्या सीमा तपासणी नाके 
आधुनिकीकरण व संगणकीकरण अंतर्गत सीमा तपासणी नाका, रवाळा, ता. वरुड, जि. अमरावती या 
सार्वजनिक प्रकल्पासाठी संपादीत केलेल्या जमिनीच्या संबंधात भूसंपादन अधिनियम, १८९४ च्या कलम 
१८ खाली नमूद प्रकरणात मा. सह दिवाणी न्यायालय (व.स्त.), अमरावती यांचेकडील भूसंदर्भ क्र. १) 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.२६/परि-४ 

३३०/२०१३, दिनांक २०.१०.२०२२ २) ३३१/२०१३, दिनांक ०४.०५.२०२२ ३) ३३२/२०१३, दिनांक 
१८.१०.२०२२ ४ ३३३/२०१३, दिनांक १८.१०.२०२२ ५) ३३४/२०१३, दिनांक ०६.०५.२०२२ ६) 
334/2093, दिनांक ०४.०५.२०२२ ७ ३३६/२०१३, दिनांक २०.१०.२०२२ रोजीच्या न्यायालयीन 
आदेशानुसार उपर्निदिष्ट क्र. ५ व ६ अन्वये प्राप्त प्रस्तावानुसार उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), अ. व प्र. 
लाभक्षेत्र क्र.२, अमरावती यांनी वाढीव मोबदला परिगणित केला असून, संबंधित भूधारकांना वाढीव 
मोबदला म्हणून एकत्रित रक्‍कम रु. १,४१,४६,३७२/- (अक्षरी रु. एक कोटी एक्केचाळीस लाख 
शेहचाळीस हजार Gaza बहात्तर फक्त) मा. सह दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) अमरावती येथे भरणा 
करण्यासाठी या शासन निर्णयाद्वारे सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-१ ते ७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. सदरची रक्कम पुढील अटींच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे :- 


अ) सदर प्रकरणात दाखल भूसंदर्भ क्र. १ ३३०/२०१३, २) ३३१/२०१३, ३) ३३२/२०१३ ४) 
३३३/२०१३, 4) ३३४/२०१३, ६) ३३५/२०१३, ७ ३३६/२०१३ या संबंधित भूधारक यांना मा. सह दिवाणी 
न्यायाधिश (व.स्तर), अमरावती यांनी दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने कलम २८-अ अंतर्गत अर्ज दाखल 
करणारे भूधारकांना मूळ निवाड्याप्रमाणे देण्यात आळेली रक्‍कम वजा करुन वाढीव मोबदला रक्‍कम 
देण्यात येत आहे. 

आ) सदर प्रकरणातील भूधारकाने कलम १८ अंतर्गत याच सर्व्हे नंबरसाठी दिवाणी न्यायालयात 
संदर्भ दाखल केला नाही. कलम २८-अ अंतर्गत प्रकरण दाखल केलेल्या भूधारकांना वाढीव मोबदला 
कलम १८ अंतर्गत मिळाल्याने निदर्शनास आल्यास शासनाची रक्‍कम नियमानुसार त्यांचे स्थावर व 
जंगम मालमत्तेची विल्हेवाट लावून वसूल करण्याचा अधिकार शासनास राहील असे प्रतिज्ञापत्र 
मोबदला अदा करतेवेळी भूधारकांकडून घेण्यात येईल. 

इ) उप सचिव, महसूल व वन विभाग यांचे पत्र क्र. ०६/२०१५/ प्र.क्र. ८२/अ-२, दिनांक 
२९.०८.२०१५ च्या अनुषंगाने संबंधित भूधारकांना मोबदला अदा करण्यापूर्वी देय रक्‍कमेएवढ्या रकमेची 
बँक गॅरेंटी संबंधित जमिन मालकाकडून घेण्यात येईल. तसेच, पैसे परत करण्याचे प्रतिज्ञापत्र संबंधित 
भूधारकाकडून घेण्यात येईल. 

ई) निधी अदा करण्यासाठी मंजूर केलेल्या बाबी व्यतिरिक्त अन्य बाबींवर अनुदान खर्च होणार 
नाही तसेच मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाढीव मोबदला फरकाची रक्‍कम अदा करण्यास विलंब 
होणार नाही याबाबतची दक्षता उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन), अ. व प्र. लाभक्षेत्र H.2, अमरावती तसेच 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अमरावती यांनी घ्यावी. 


३. याबाबी साठी होणारा खर्च हा "मागणी क्र. मागणी क्र. बी-३ २०४१, वाहनांवरील कर, (०१) (०५) 
सीमा तपासणी नाक्‍्यांचे आधुनिकीकरण व संगणकीकरण (२०४१ ०३१२) १३- कार्यालयीन खर्च "या 
लेखाश्ीर्षाखाळी सन २०२२-२३ या वर्षाच्या अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.२६/परि-४ 


४. परिवहन आयुक्त, मुंबई यांनी वरील लेखाश्रिर्षांतर्गत त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या निधीपैकी 
सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-१ ते परिशिष्ट-७9 मधील नमूद रक्‍कम उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन), अ. 
व. प्र. लाभक्षेत्र क्र. २ अमरावती यांना बीडीएस प्रणालीवर तात्काळ वर्ग करावी. 


५. उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन), अ. व. प्र. लाभक्षेत्र क्र. २, अमरावती यांनी या प्रकरणी आवश्‍यक 
ती कार्यवाही त्वरीत करावी. कोणत्याही वादी/खातेदारास उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन), अ. व. प्र. 
लाभक्षेत्र क्र. २, अमरावती व न्यायालयामार्फत कोणत्याही बाबतीत दुहेरी फायदा मिळणार नाही याची 
दक्षता जिल्हाधिकार्‍यांनी घ्यावी आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२०१७३९२२७०२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


LANGHI BHARAT १: 


(भरत रा. लांची) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) विभागीय आयुकत, अमरावती. 

) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) जिल्हाधिकारी, अमरावती. 
) 

) 

) 

) 


उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. 
सह सचिव,(भूसंपादन) महसूल व वने विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन), अ. व. प्र. लाभक्षेत्र क्र. २ अमरावती. 

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी , अमरावती. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 
११ जिल्हा सरकारी वकील, अमरावती. 
92) महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 


१०) 
) 
) 
93) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
) 
) 
) 


१४) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प शाखा-१२/व्यय-८), मंत्रालय, मुंबई. 
१६) निवडनस्ती (परिवहन-४). 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.२६/परि-४ 


परिशिष्ट-१ 


न्यायालयीन प्रकरण क्र. ३३०/२०१३ 


शेतकऱ्याचे नाव : श्री. राजु गुलाबराव सरोदे 


घर न./ठोत सर्व्हे क्र.५६/२ संपादीत क्षेत्र ०.०४ हे.आर. 


भूसंपादन प्रकरण क्र.१३/४७/२००७-०८ मौजा रवाळा, ता. वरुड, जि. अमरावती 


अ. तपशिल रक्‍कम 

क्र 

ia . | मा.न्यायालयाचे आदेशानुसार वाढीव मोबदला दर (३,२०,०००/- प्र.हे.* | रु.१२८००/- 
०.०४ हे.आर. विभूसंअ यांनी दिलेली रक्‍कम) 

२. | न्यायालयाचे दि. १९.१२.१७ आदेशाप्रमाणे न्यायालयाने दिलेली प्रति संत्रा | रु.७४५४१/- 
झाडाची किंमत रु. ७२६८/- २२ झाडांची संख्या (१५९८९६-८५३५५) 

३. | एकूणस्तंभ१व२ ची बेरीज रु.८७३४१/- 

४. | न्यायालयाच्या दिनांक १९.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार ३०% दिलासा | रु.२६२०२/- 
रक्‍्कम- 

५. | न्यायालयाच्या दिनांक १९.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार १२% प्रमाणे प्रति वर्ष । रु.१६६५५/- 
विशेष घटक अंतर्गत Lapa (दि.०५.०६.०८ ते दि.०६.०१.१० कालावधी 
५८० दिवस) 

६. | एकूणस्तंभ३ TY ची बेरीज रु.१३०१९८/- 

७. । न्यायालयाच्या दि. १९.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार ९% दराने व्याज (दि. | रु.११७१८/- 
०७.०१.२०१० ते दि. ०६.०१.२०११) 

८. | न्यायालयाच्या दि. १९.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार १५% दराने व्याज (दि. | रु.२३३१७९/- 
०७.०१.२०११ ते दि. १३.१२.२०२२ (४३५८ दिवस) 

९. | एकूणस्तंभ६ ते ८ ची बेरीज रु.३७५०९५/- 

| १०. | . | प्रोसेस व्यय fo 

ae) १. | देय रक्‍कम रु.३७५०९५/- 

परिशिष्ट-२ 

न्यायालयीन प्रकरण क्र. ३३१/२०१३ 

शेतकऱ्याचे नाव : श्री. गजानन पांडुरंग लेकुरवाळे 

घर न./शोत सर्व्हे क्र.५०/३ संपादीत क्षेत्र ०.४२ हे.आर. 

भूसंपादन प्रकरण क्र.१३/४७/२००७-०८ मौजा रवाळा, ता. वरुड, जि. अमरावती 

अ. तपशिल रक्‍कम 

क्र 

lia . | मा.न्यायालयाचे आदेशानुसार वाढीव मोबदला दर (३,२०,०००/- प्र.हे.* | रु.१३४४००/- 
०.४२ हे.आर. विभूसंअ यांनी दिलेली रक्‍कम) 

२. | न्यायालयाचे दि. १९.१२.१७ आदेझाप्रमाणे न्यायालयाने दिलेली प्रति संत्रा | रु.४०२३४५/- 
झाडाची किंमत रु. ६६५८/- १७५ झाडांची संख्या (११०६९४८-७०४६०२) 

३. | एकूणस्तंभ१व२ ची बेरीज रु.५३६७४५/- 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.२६/परि-४ 


४. | न्यायालयाच्या दिनांक १९.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार ३०% दिलासा | रु.१६१०२४/- 
रक्‍्कम- 

५. | न्यायालयाच्या दिनांक १९.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार १२% प्रमाणे प्रति वर्ष | रु.१०२३४९/- 
विशेष घटक अंतर्गत Yaa (दि.०५.०६.०८ ते दि.०६.०१.१० काळावधी 
५८० दिवस) 

६. | एकूणस्तंभ३ते५ ची बेरीज रु.८००११८/- 

७. | न्यायालयाच्या दि. १९.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार ९% दराने व्याज (दि. | रु.७२०११/- 
०७.०१.२०१० ते दि. ०६.०१.२०११ 

८. | न्यायालयाच्या दि. १९.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार १५% दराने व्याज (दि. | रु.१४३२९७८/- 
०७.०१.२०११ ते दि. १३.१२.२०२२ (४३५८ दिवस) 

९. | एकूणस्तंभ६ ते ८ ची बेरीज रु.२३०५१०७/- 

| १०. | . | प्रोसेस व्यय = 

ca १. | देय रक्‍कम रु.२३०५१०७/- 

परिशिष्ट-३ 

न्यायालयीन प्रकरण क्र. ३३२/२०१३ 

शेतकऱ्याचे नाव : श्रीम. कल्पना पद्याकर विटाळकर 

घर न./शोत सर्व्हे क्र.५०/१-ब संपादीत क्षेत्र ०.२७ हे.आर. 

भूसंपादन प्रकरण क्र.१३/४७/२००७-०८ मौजा रवाळा, ता. वरुड, जि. अमरावती 

अ. तपशिल रक्‍कम 

क्र 

ia . | मा.न्यायालयाचे आदेशानुसार वाढीव मोबदला दर (३,२०,०००/- प्र.हे.* | रु.८६४००/- 
०.२७ हे.आर. विभूसंअ यांनी दिलेली रक्‍कम) 

२. | न्यायालयाचे दि. १९.१२.१७ आदेझाप्रमाणे न्यायालयाने दिलेली प्रति संत्रा रु.३३२२१८/- 
झाडाची किंमत रु.७२६८/- १०० झाडांची संख्या (9२६८००-३९४५८२) 

३. | एकूणस्तंभ१व२ ची बेरीज रु.४१८६१८/- 

४. | न्यायालयाच्या दिनांक १९.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार ३०% दिलासा । रु.१२५५८५/- 
रक्‍्कम- 

५. | न्यायालयाच्या दिनांक १९.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार १२% प्रमाणे प्रति वर्ष | रु.७९८२४/- 
विशेष घटक अंतर्गत Lapa (दि.०५.०६.०८ ते दि.०६.०१.१० कालावधी 
५८० दिवस) 

६. | एकूणस्तंभ३ ते५ ची बेरीज रु.६२४०२७/- 

७. | न्यायालयाच्या दि. १९.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार ९% दराने व्याज (दि. | रु.५६१६२/- 
०७.०१.२०१० ते दि. ०६.०१.२०११) 

८. | न्यायालयाच्या दि. १९.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार १५% दराने व्याज (दि. | रु.१११७६०७/- 
०७.०१.२०११ ते दि. १३.१२.२०२२ (४३५८ दिवस) 

९. | एकूणस्तंभ६ते ८ ची बेरीज रु.१७९७७९६/- 

| १०. | . | प्रोसेस व्यय a 

११. १. | देय रक्‍कम रु.१७९७७९६/- 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.२६/परि-४ 


परिशिष्ट-४ 

न्यायालयीन प्रकरण क्र. ३३३/२०१३ 

शेतकऱ्याचे नाव : श्रीम. माया उल्हास लेकुरवाळे 

घर न./शोत सर्व्हे क्र.५०/१ संपादीत क्षेत्र ०.१६ हे.आर. 

भूसंपादन प्रकरण क्र.१३/४७/२००७-०८ मौजा रवाळा, ता. वरुड, जि. अमरावती 

अ. तपशिल रक्‍कम 

क्र 

ia . | मा.न्यायालयाचे आदेशानुसार वाढीव मोबदला दर (३,२०,०००/- प्र.हे.* | रु.५१२००/- 
०.१६ हे.आर. विभूसंअ यांनी दिलेली रक्‍कम) 

२. | न्यायालयाचे दि. १९.१२.१७ आदेझाप्रमाणे न्यायालयाने दिलेली प्रति संत्रा | रु.१०४४०२/- 
झाडाची किंमत रु.८६१२/- २५ झाडांची संख्या (२१५३००-११०८९८) 

३. | एकूणस्तंभ१व२ ची बेरीज रु.१५५६०२/- 

४. | न्यायालयाच्या दिनांक १९.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार ३०% दिलासा | रु.४६६८१/- 
रक्‍्कम- 

५. | न्यायालयाच्या दिनांक १९.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार १२% प्रमाणे प्रति वर्ष । रु.२९६७१/- 
विशेष घटक अंतर्गत रक्‍कम- (दि.०५.०६.०८ ते दि.०६.०१.१० कालावधी 
५८० दिवस) 

६. | एकूणस्तंभ३ ते ५ ची बेरीज रु.२३१९५४/- 

७. | न्यायालयाच्या दि. १९.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार ९% दराने व्याज (दि. | रु.२०८७६/- 
०७.०१.२०१० ते दि. ०६.०१.२०११) 

८. | न्यायालयाच्या दि. १९.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार १५% दराने व्याज (दि. | रु.४१५४१९/- 
०७.०१.२०११ ते दि. १३.१२.२०२२ (४३५८ दिवस) 

९. | एकूणस्तंभ६ ते ८ ची बेरीज रु.६६८२४९/- 

| १०. | . | प्रोसेस व्यय foo 

ae) देय रक्‍कम रु.६,६८,२४९/- 


परिशिष्ट-५ 


न्यायालयीन प्रकरण क्र. ३३४/२०१३ 


शेतकऱ्याचे नाव : श्री. कृष्णराव रामाजी सरोदे 


घर न./शोत सर्व्हे क्र.६६२/२३-अ संपादीत क्षेत्र ०.४१ हे.आर. व ६२/१-अ संपादीत क्षेत्र ०.०३ हे.आर. 


भूसंपादन प्रकरण क्र.१३/४७/२००७-०८ मौजा रवाळा, ता. वरुड, जि. अमरावती 


अ. तपशिल रक्‍कम 

क्र 

lia . | मा.न्यायालयाचे आदेशानुसार वाढीव मोबदला दर (3,20,000/- W.8.* | 6.480 00/- 
०.४४ हे.आर. विभूसंअ यांनी दिलेली रक्‍कम) 

२. | न्यायालयाचे दि. १९.१२.१७ आदेझाप्रमाणे न्यायालयाने दिलेली प्रति संत्रा रु.५८८४२४/- 
झाडाची किंमत रु.७७७८/- १८ व रु.७२६८/- १६५ झाडांची संख्या 
(१३३९२२४-७५०८००) 

३. | एकूणस्तंभ१व२ ची बेरीज रु.७२९२२४/- 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.२६/परि-४ 


४. | न्यायालयाच्या दिनांक १९.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार ३०% दिलासा | रु.२१८७६७/- 
रक्‍्कम- 

५. | न्यायालयाच्या दिनांक १९.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार १२% प्रमाणे प्रति वर्ष | रु.१३९०५२/- 
विशेष घटक अंतर्गत Lapa (दि.०५.०६.०८ ते दि.०६.०१.१० कालावधी 
५८० दिवस) 

६. | एकूणस्तंभ३ते५ ची बेरीज रु.१०८७०४३/- 

७. | न्यायालयाच्या दि. १९.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार ९% दराने व्याज (दि. | रु.९७८३४/- 
०७.०१.२०१० ते दि. ०६.०१.२०११ 

८. | न्यायालयाच्या दि. १९.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार १५% दराने व्याज (दि. | रु.१९४६८५०/- 
०७.०१.२०११ ते दि. १३.१२.२०२२ (४३५८ दिवस) 

९. | एकूणस्तंभ६ ते८ ची बेरीज रु.३१३१७२७/- 

| १०. | . | प्रोसेस व्यय ie 

Fase १. | देय रक्‍कम रु.३१,३१,७२७/- 

परिशिष्ट-६ 

न्यायालयीन प्रकरण क्र. ३३५/२०१३ 

शेतकऱ्याचे नाव : श्री. उल्हास गजानन लेकुरवाळे 

घर न./शोत सर्व्हे क्र.६३/१-अ संपादीत क्षेत्र ०.८५ हे.आर. 

भूसंपादन प्रकरण क्र.१३/४७/२००७-०८ मौजा रवाळा, ता. वरुड, जि. अमरावती 

अ. तपशिल रक्‍कम 

क्र 

व्हि . | मा.न्यायालयाचे आदेशानुसार वाढीव मोबदला दर (३,२०,०००/- प्र.हे.* | रु.२७२०००/- 
०.८५ हे.आर. विभूसंअ यांनी दिलेली रक्‍कम) 

२. | न्यायालयाचे दि. १९.१२.१७ आदेझाप्रमाणे न्यायालयाने दिलेली प्रति संत्रा | रु.४११५२३/- 
झाडाची किंमत रु.७१६२/- १० व रु.६४३५.१७/- १७० झाडांची संख्या 
(19019398) 

३. | एकूणस्तंभ१व२ ची बेरीज रु.६८३५२३/- 

४. | न्यायालयाच्या दिनांक १९.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार ३०% दिलासा | रु.२०५०५७/- 
रक्‍्कम- 

५. | न्यायालयाच्या दिनांक १९.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार १२% प्रमाणे प्रति FY | रु.१३०३३८/- 
विशेष घटक अंतर्गत apa (दि.०५.०६.०८ ते दि.०६.०१.१० कालावधी 
५८० दिवस) 

६. | एकूणस्तंभ३ TY ची बेरीज रु.१०१८९१७/- 

७. | न्यायालयाच्या दि. १९.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार ९% दराने व्याज (दि. | रु.९१७०३/- 
०७.०१.२०१० ते दि. ०६.०१.२०११ 

८. | न्यायालयाच्या दि. १९.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार १५% दराने व्याज (दि. | रु.१८२४८३८/- 
०७.०१.२०११ ते दि. १३.१२.२०२२ (४३५८ दिवस) 

९. | एकूणस्तंभ६ते ८ ची बेरीज रु.२९३५४५८/- 

| १०. | . | प्रोसेस व्यय fo 

ध्व १. | देय रक्‍कम रु.२९,३५,४५८/- 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.२६/परि-४ 


परिशिष्ट-७ 

न्यायालयीन प्रकरण क्र. ३३६/२०१३ 

शेतकऱ्याचे नाव : श्री. गुलाब रामाजी सरोदे 

घर न./शोत सर्व्हे क्र.६४/३ संपादीत क्षेत्र ०.४३ हे.आर. व ६२/१ संपादीत क्षेत्र ०.०३ हे.आर. 

भूसंपादन प्रकरण क्र.१३/४७/२००७-०८ मौजा रवाळा, ता. वरुड, जि. अमरावती 

अ. तपशिल रक्‍कम 

क्र 

ia . | मा.न्यायालयाचे आदेशानुसार वाढीव मोबदला दर (३,२०,०००/- प्र.हे.* | रु.१४७२००/- 
०.४६ हे.आर. विभूसंअ यांनी दिलेली रक्‍कम) 

२. | न्यायालयाचे दि. १९.१२.१७ आदेझाप्रमाणे न्यायालयाने दिलेली प्रति संत्रा | रु.५३५७३६/- 
झाडाची किंमत रु.७२६८/- १५३ झाडांची संख्या (११५०१३९-६१४४०३) 

३. | एकूणस्तंभ१व२ ची बेरीज रु.६८२९३६/- 

४. | न्यायालयाच्या दिनांक १९.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार ३०% दिलासा | रु.२०४८८१/- 
रक्‍्कम- 

५. | न्यायालयाच्या दिनांक १९.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार १२% प्रमाणे प्रति वर्ष | रु.१३०२२६/- 
विशेष घटक अंतर्गत Lapa (दि.०५.०६.०८ ते दि.०६.०१.१० कालावधी 
५८० दिवस) 

६. | एकूणस्तंभ३ TY ची बेरीज रु.१०१८०४३/- 

७. | न्यायालयाच्या दि. १९.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार ९% दराने व्याज (दि. | रु.९१६२४/- 
०७.०१.२०१० ते दि. ०६.०१.२०११) 

८. | न्यायालयाच्या दि. १९.१२.२०१७ च्या आदेशानुसार १५% दराने व्याज (दि. | रु.१८२३२७३/- 
०७.०१.२०११ ते दि. १३.१२.२०२२ (४३५८ दिवस) 

९. | एकूणस्तंभ६ ते ८ ची बेरीज रु.२९३२९४०/- 

| १०. | . | प्रोसेस व्यय foo 

Fae] देय रक्‍कम रु.२९,३२,९४०/- 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


